ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या तरतूदीनुसार 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या सदस्य पदी 
विद्यमान कार्यरत सदस्यांची पुनर्नियुक्‍्ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:-१२ मार्च, २०१८ 


वाचा:- १) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील नियम, २००० 
२) शासन निर्णय :- समक्रमांक, दि.०५.०२.२०१८ 
३) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआ/महा/ 
आस्था-३/भरती/२०१७/८२६, दि.१७.०२.२०१८. 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या तरतूदीनुसार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 
राज्यामध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाच्या 
कलम, १० च्या पोटकलम, (३) व कलम ३० चे पोटकलम (२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन जिल्हा मंचामध्ये सदस्यपदी विद्यमान कार्यरत असलेल्या सदस्यांची संदर्भ क्र. २ च्या शासन 
निर्णयान्वये Farge करण्यात आली होती. सदर आदेशातील परिच्छेद क्र.३ येथील ओळ क्र.३ मधील 
मुंबई WEY (२४०८०२५१) ०१ या ऐवजी मुंबई शहर (२४०८०२५१) ०२८ (व्यवसायिक सेवा)/मुफसल 
(२४०८०२६२) ०२८ (व्यवसायिक सेवा), असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३१२१६०५२१४६०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhaskar Baburao Patil 
htra, ou 


7268641691 acddf048e6aa2150f79b022d09a6c745 


e 92beb9baeed480e62, 
serialNumb¢ 8c342ac9a89937 bf462ee7 5f46842ac6d 1fbc12a9 
5dda7bfd1d06d7b79b4191 B rat ti 


2018.03.12 16:06:10 --05'3' 


(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महारारष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.मंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍्ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 
) मा.राज्यमंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
७ सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
) 

) 


अ.मु.स.(वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व .सग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 


Go 


वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
सर्व संबंधित पुनर्नियुक्त सदस्य. 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय. 
निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


१४ 
१५ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ मुंबई,/नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


